अपर आयुक्त व विशेष निबंधक / पणन संचालक व 
अपर निबंधक,सहकारी संस्था , गट-अ या संवर्गाची 
दि.१/१/२०१८ रोजीची अंतीम सेवाज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.८६/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १२ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा : 


नॉ 
— 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही 
२०११/प्र.क्र. २८४/१२, दि.२१/१०/२०११. 

शासन परिपत्रक सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग PRA २०१७/ 
प्र.क्र.१८७/ ५-स, दि.०७/०९/२०१७. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था पुणे यांचे क्र. /स.आ.-९/आस्था/ 
कक्ष-१/प्रशासन/गट-अ/१७४५/१८ दि.३/३/२०१८ 


र 


AN 
~— 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ व सामान्य प्रज्ञासन 
विभागाच्या दिनांक २१/१०/२०११ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी दि.१ जानेवारी हा 
आधारभूत दिनांक मानून सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. 

संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांच्या 
दि.०३/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रांन्वये अ अपर आयुकत व विशेष निबंधक/पणन संचालक (ब) अपर 
निबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), गट-अ या संवर्गाची दि. १/१/२०१८ ची सेवाजेष्ठता यादी 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.२१/१०/२०११ च्या शासन निर्णयात 
नमुद कार्यपध्दती नूसार शासनास सादर करण्यात आल्या आहेत. 

सदर याद्या शासनास सादर करण्यापूर्वी सहकार आयुक्‍त व निबंधक कार्यालयाकडून प्रारुप 
सेवाजेष्ठाता याद्या प्रसिध्द करण्यात येवून त्याबाबत प्राप्त झाळेळे आक्षेप/अभिवेदनांवर निर्णय घेवून 
अंतिम करण्यासाठी शासनास सादर केल्या आहेत. त्यानुसार उक्त प्रारुप सेवाज्येष्ठता याद्या अंतिम 
स्वरुपात प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन परिपत्रक : 

शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१/१०/२०११ नुसार सेवाजेष्ठता याद्या तयार 
करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये दि.१ जानेवारी रोजीची प्रत्येक संवर्गाची 
स्वतंत्र जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याच्या सूचना आहेत. तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ 
(३) (क) मधील तरतुदीनुसार दि.१/१/२०११ रोजीपर्यंतच्या सेवाजेष्ठता याद्या अंतिम झाल्या 
नसतील तर दि.१/१/२०११ पर्यंतच्या एकत्रित सेवाजेष्ठता यादीस विशेष बाब म्हणून सूट देण्यात 
आलेली आहे. सदर झासन निर्णयातील तरतूद विचारात घेवून तसेच उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.८६/५-स 


येथील दि.०७/०९/२०१७ नुसार प्रशासन कक्षाकडीलळ अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक/पणन 
संचालक व अपर निबंधक, सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातील दि.१/१/२०१७ च्या अंतिम जेष्ठता 
याद्या शासन स्तरावरुन प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 

आता सहकार विभागाच्या प्रशासन Harps अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक/पणन 
संचालक व अपर निबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ, या संवर्गातळ अधिकाऱ्यांच्या 
दि.०१/०१/२०१८ च्या सेवाजेष्ठता याद्या सोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट "अ" व "ब " नुसार 
अंतिम करण्यात येत आहेत. 

सदर सेवाज्येष्ठता याद्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता) नियम १९८२ च्या 
तरतुदीनुसार आहेत. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०४१७१७३९५१३८०२ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Josh 
शि 


ra ‘Co-Opé n 
M a nj i | i epart postalCode=400032, 
st 


2. 
4ee10. 713180, 

G a n e 5 h b h U 5 h a n J 05 h I a यदा गाळे b41d6a090557a2e9658b7382ac03af 
6९23५ C1 cf9a6cf2f52, Mi hI hi hi 
Date: 2018.04.17 17:43:32 +05'30' 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


प्रत, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संचालक, THAT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

५. सर्व संबंधित अधिकारी, ext सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सामान्य प्रशासन विभाग (१२), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

७.निवड नस्ती 


०७८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


4708db2a52d675f7F30d81444f3844833dfc7c86d424 


दि.1/1/17 - i $ नियुक्तीचा म SAT दिनांक 
जेष्टता क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर (सरळसेवेने /मर्यादीत | /जेष्ठतेचा मानीव 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक 
असल्यास त्याचा नियुक्‍त उमेदवारांचा 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्षे) 
| $_ | 


1/11/1963 | 15/05/1991 | 14/03/2017 पदोन्नत 15/03/2017 ।31/10/2021 | एम.टेक. |शासन निर्णय दि.14/03/17 
अन्वये अपर आयुक्‍त / पणन 
1 . = 
संचालक संवर्गात पदोन्नती 
| 
* 


9/09/1962] 20/07/1991 | 14/03/2017 पदोन्नत 18/03/2017 0/09/2020 ।एम.बा.बा. शासन निर्णय दि.14 /03/17 
एस.एम.डी ।अन्वये अपर आयुक्‍त / पणन 
संचालक संवर्गात पदोन्नती 


क 31/12/2016 नतर समाव॑श 


Add. commi 18C:\Users\ prakash\ Desktop\ Appar to jt 1.1.18 


अपर निबंधक, सहकारी संस्था या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 1/1/2018 रोजीची अंतीम ज्येष्ठता सूर 


5 * एस.जे.कोर्तामरे 


* दिनांक 31/12/2016 नंरत समावेश 


C:\Users\ prakash\ Desktop\ Appar to jt 1.1.18 


| | 
| 


शासन परिपत्रक क्रमांक राजस-2018/प्र.क्र.86/5 -स, दि.12/04 /2018 प्रपत्र - ब 
(सामान्य प्रशासन क्रमांक-एस -2011/प्र.क्र.284/12, दिनांक 21/10/2011 चे शासन ) 
अ.क्र.| दि.1/1/17 | अधिका-य प्रवर्ग # a शासन सदर $ नियुक्तीचा म SM दिनांक | सेवानिवृतीचा | शैक्षणिव अभिप्राय 
जेष्टता नांव (सर्वश्री) | (नियुक्‍तीनंतर सेवेतील प्रथम | पदावरील | (सरळसेवेने /मर्यादीत । /जेष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
क्रमांक प्रवर्ग बदळला नियुक्‍ती नियुक्‍ती । विभागीय परीक्षेव्दारे । मानीव दिनांक 
असल्यास दिनांक दिनांक | नियुक्‍त उमेदवारांचा 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 

=o le ee a ae 

1 2 शा.नि.क्र.राजस-1010/प्र.क्र.124 /5-स, 
दि.25/07/11 अन्वये अप्पर निबंधक 
संवर्गात पदोन्नती व दि.1/7/2013 नियमित 
दिनांक 

2 4 


शा.नि. क्र.राजस -1012/प्र.क्र.1/ पुर्नबांधणी- 
3/5-स दि.30/11/13 अन्वये अप्पर निबंधक 
संवर्गात पदोन्नती व दि.24/5/2014 


नियमित दिनांक 
शा.नि.दि.03/07/12 अन्वये अप्पर निबंधक 


संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती ब दि.15/9/17 चे 
आदेशान्वये दि.15/03/17 नियमित पदोन्नती 
दिनांक 
शा.नि.दि.03/07/12 अन्वये अप्पर निबंधक 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती ब दि.15/9/17 चे 
आदेशान्वये दि.18/03/17 नियमित पदोन्नती 
दिनांक 


Page 1 of 1 


